भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर या 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अव गट-ब 
मधील अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदल्या-२०१८ 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र.एमएनए-०४१८/ प्र. क्र.४ ६/उद्योग-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ जून, २०१८ 

शासन आदेश: 

सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदी नुसार व सक्षम प्राधिका-याच्या 
मान्यतेने भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब मधील खालील 
अधिका-यांच्या, त्यांच्या नांवासमोरील रकाना ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहेत:- 


१. पदनाम: उपसंचालक, गट अ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
zal २ ३ 8 
।_१_ | श्रीमती मि.शा. निखारे | प्रमुख कार्यालय, नागपूर । प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर 


२. पदनाम: वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, गट अ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
हितं २ ३ ४ 
he श्री. श्री.शि.देशापांडे प्रादेशिक कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद 

कोल्हापूर 
3. पदनाम: भूवैज्ञानिक, गट अ 

अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
चिव २ ३ ४ 
ee श्री. सु.ना. रामटेके प्रादेशिक कार्यालय, प्रमुख कार्यालय, नागपूर 

नागपूर 
२ | at. oat. भौड जिल्हा खनिकर्म प्रादेशिक कार्यालय. चंद्रपूर 
अधिकारी, गडचिरोली 


शासन आदेश क्रमांकः एमएनए- ०४१८/ प्र. क्र.४६/उद्योग-९ 


४. पदनाम: कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, गट ब (राजपत्रित) 
अ.क्र धिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
La २ ३ ४ 
शि श्री. य.पां. थोरात प्रादेशिक कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर 
कोल्हापूर 
२ | att. श्री.र. शेळके प्रादेशिक कार्यालय, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, 
चंद्रपूर गडचिरोली 

२. वरील अधिका-यांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. उपरोक्त अधिका-यांना बदलीच्या ठिकाणी 


तात्काळ रुजू होण्यासाठी संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म, नागपूर/ संबंधित उपसंचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म 


तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन त्यांना त्वरीत कार्यमुक्त करावे व त्याबाबतचा 


कार्यपूर्ती अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा. 


3. 


सदर WA आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०६२९१७२३२४६८१० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
Sanjay Sree hon 


(संजय इंगळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

उपसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय,भूविज्ञान व खनिकर्म, कोल्हापूर/औरंगाबाद/नागपूर/ चंद्रपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / कोल्हापूर/ चंद्रपूर /औरंगाबाद/ गडचिरोली. 

मा. मंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


. मा.राज्यमंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. 
१०. 


प्रधान सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. मंत्रालय, मुंबई ३२. 
उपसचिव (खनिकर्म), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


११. सर्व संबंधित अधिकारी- संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या मार्फत 
१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ICod , 
16600e4d2f5 10d 1c8cc19813e070ad282d2275bf6F 


7 
Shankarrao Ingle काका 


